राज्यातील उर्वरित २८ जिल्हयातील 
भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेञानचे काम 
मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बेंगलोर या 
संस्थेस देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राभूअ -२०१७/प्र.क्र.१२८/ल-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१४ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १०११/२१०३/प्र.क्र.६१८/ल-१, 
दि. ६.१०.२०१५. 
२. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक राभूअ-२०१६/प्र.क्र.९९/ल-१,दि.३१.०३.२०१७. 
३. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (AX) पुणे यांचेकडील पत्र क्र.पु.मो.१/ 
प्र.क्र.१०९/२०२१, दि.२४.११.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


शासनाने संदर्भाधिन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय भूमी अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रम 
(सध्या डिजीटल इंडीया भूमी अभिळेख अधुनिकीकरण कार्यक्रम) याअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या 
“ई-नकाशा” प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाकडील सर्व भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशन 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. २ अन्वये राज्यातील 
६ जिल्हयातील १३ प्रकारच्या भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशानचे काम खाजगी संस्थेमार्फत करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. खाजगी संस्थांमार्फत स्कॅनिंग व डिजीटायजेशनचे काम करण्यास लागलेला विलंब, कमी 
असलेले मनुष्यबळ व इतर अडचणी यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील उर्वरित २८ जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या 
भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेडानचे काम गुणवत्ता असलेल्या मे. भारत इलेक्टॉनिक्स लि. बेंगलोर या सरकारी 
संस्थेस देण्याबाबतचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी संदर्भधिन क्र. ३ च्या 
पत्रान्वये सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील उर्वरित २८ जिल्हयातील भूमापन नकाशांचे 
डिजीटायझेशनचे काम मे. भारत इलेक्टॉनिक्स लि. बेंगलोर या सरकारी संस्थेस देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन व ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून संपूर्ण देशात डिजीटल इंडीया भूमी 
अभिलेख अधुनिकीकरण (DILRMP) या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील उर्वरित २८ जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या 
भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशनचे काम गुणवत्ता असलेल्या मे. भारत इलेक्टॉनिक्स लि. बेंगलोर या सरकारी 
संस्थेस देण्याबाबतचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी सादर केल्यानुसार 
उर्वरित २८ जिल्हयांतील विविध प्रकारच्या भूमापन नकाझांचे डिजीटायझेहानचे काम मे. भारत इलेक्टॉनिक्स 
लि. बेंगलोर या सरकारी संस्थेस खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अ. मे.भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बेंगलोर यांना केंद्र शासनाच्या प्रति पॉलिगॉन रु. ३३ एवढया मान्य 
दरानुसार Post Project Support सह व प्रचलित GST विचारात घेवून येणाऱ्या तरतुदीनुसार उर्वरित 
२८ जिल्हयातील डिजीटायझेडनचे काम सदर संस्थेस देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राभूअ -२०१७/प्र.क्र.१२८/ल-१ 


ब. मे.भारत इलेक्टॉनिक्स लि. बेंगलोर यांनी केलेल्या कामाची गुणवत्ता तपासणी प्रकल्पाच्या एकूण 
खर्चाच्या १ टक्के रक्‍्कमेस कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, पुणे/ महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजना 
केंद्र (MRSAC)/C-DAC/NIC यापैकी कोणत्याही एका संस्थेकडून करण्यात यावी. याबाबतचा 
निर्णय जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी घ्यावा. 


2. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील नकाशांच्या डिजिटायझेशन करणे या प्रकल्पाची अंमलबजावणीच्या 
प्रगतीचा आढावा घेण्याची तसेच त्यानुषंगाने एकत्रित Dashboard तयार करून त्यावर योग्य ते नियंत्रण 
ठेवण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भुमी अभिलेख, महाराष्ट्र, पुणे यांची राहील. 

३. सदर डिजिटायझेशन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून सर्व जिल्ह्यांना देण्याची 
तसेच त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भुमी अभिलेख 
महाराष्ट्र, पुणे यांची राहील. 

४. प्रस्तुत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता उपलब्ध असलेला निधी विहित कालमर्यादेत खर्च 
करण्याची दक्षता जमाबंदी आयुक्त, पुणे व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच संस्थेने केलेल्या कामाची 
गुणवत्ता व नियंत्रण हे पुर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीकडे (District Level 
Steering and Monitoring Committee) असेल. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११४१७०२५३५३१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGWAN MARUT! SAWANT 


DN: c= OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
B H AG W A N FORES' IENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.4.20: 


 postalCode=400032, 7 
}ebOaec64f8bcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618e 


९५7७, 
6A69B309A6281D99F5A420A268723ECEGASB4AG0, 
serialN |A1C6B5F7AB2A6CABC4F7EADBCFA74F8F7A0 


(भगवान सावंत) 
अवर सचिव 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. मा. अपर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे. 
१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई/नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई/नागपूर. 
१२. निवड नस्ती (ल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


56916803, cn=BHAGWAN MARUTI SAWANT 


